विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी 
परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले 
कर्ज अदा करण्यासाठी निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन पुरकपत्र क्रमांक :- एमएलए-१६२०/प्र.क्र. ६२/७-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- ११ मार्च, २०२० 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय क्रमांक एमएलए-१०१५/प्र.क्र. २५/७-स, दिनांक १०.४.२०१५ 
२) शासन निर्णय क्रमांक एमएलए-१०१५/प्र.क्र. १७५/७-स, दिनांक १३.९.२०१९ 
३) शासन निर्णय क्रमांक एमएलए-१६२०/प्र.क्र. ६२/७-स, दिनांक ५ मार्च, २०२० 


विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेल्या 
कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठीच्या रु. ६५.०० कोटी 
इतक्या रक्कमेच्या तरतूदीमधून सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचे कार्यालयास रु. ६.२५ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास शासन निर्णय एमएलए- 
१६२०/प्र.क्र. ६२/७-स , दिनांक ५ मार्च, २०२० अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 

त्यानुसार संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. ३ मधील “ शासन निर्णय ” या मथळ्याखालील 
पहिल्या परिच्छेदानंतर खालील परिच्छेद समाविष्ट करण्यात येत आहे. 

“सदर तरतूद खर्च करण्यासाठी (/०००४) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अधिनस्त सहाय्यक निबंधक (अंदाज व नियोजन) सहकार आयुक्‍त 
कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे. 
तसेच लेखाधिकारी अधिन सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे. सदर निधी आहरण 
करुन हा खर्च वेळेत होईल हे सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांनी पहावे. तसेच याबाबतचा अहवाल व खर्चाची माहिती वेळोवेळी शासनास पाठवावी.” 

शासन निर्णय क्रमांक :एमएलए-१६२०/प्र.क्र. ६२/७-स, दि.५.३२०.२० अन्वये वरील 
प्रमाणे करण्यात आलेल्या सुधारणांव्यतिरिक्‍त इतर आदेश कायम आहेत. 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः एमएळए-१६२०/प्र.क्र. ६२/७-स 


सदर पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००३१११७३६३४२३०२ असा आहे. हे 
पुरकपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Ramesh Shankarrao Shing 
nment Of Maharashtra, ou=Cooperation, 
ICode=400032, 


Ramesh Shankarrao > 


4aca719170d9eae8aa251ee28dc56c75d8a 
65acb34103d45b. 


|6€ 
1 १: 
S h | n g te ber=b9bf7a534d8f1272bd902482bf95b556aSbaefdddce 
n= 


18574a78fa2d8d0957d1f, Ri 
Di 2020.03.11 17:39:28 +05'30' 


(wat शिंगटे) 
अवर सचिव तथा सहनिबंधक, सहकारी संस्था 


प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
2. मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा. राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव. 
५. मा. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग. 
६. मा. प्रधान सचिव (सहकार), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
७. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (नागपूर, औरंगाबाद व अमरावती) 
९. नागपूर, अमरावती व औरंगाबाद विभागातील सर्व उप/सहाय्यक निबंधक, 
सहकारी संस्था 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
११. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, अमरावती 
१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद 
. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
१६. संचालक लेखा व कोषागार, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१७. नागपूर, अमरावती व औरंगाबाद विभागातील सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१८. निवड नस्ती. 


-0 
~ 
es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


